आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०१९-२० करीता शासकीय 
आश्रमशाळांचे बांधकाम लेखाशीर्ष 
(४२२५ ११०९ ) या अंतर्गत निधी 
वितरण आदेशा.. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६/कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: ३१/०१/२०२० 


वाचा 
१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३ दि.०१.०४.२०१९ 
२) शासन परिपत्रक वित्तविभाग,क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३ दि.०८.०७.२०१९. 
३) शासन ज्ञापन क्र. आविवि, क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.५६/का-६ दि.२७/०५/२०१९. 
8) शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग क्रमांक बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.५६/कार्यासन.६ 
दि.२६.०७.२०१९, दि.२१.०१.२०२० 
५) शासन ज्ञापन क्र.पुनर्वि-२०१९/प्र.क्र.८८/का-६ दि.३१.०१.२०२० 
६) बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, (आ.वि.वि.) यांची नस्ती क्र. अर्थवि-२०१९/प्र.क्र.५७/बांव्यक. 
दि.२७.०१.२०२० 
शासन निर्णय- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९-२० या वर्षात मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५ , अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या 
कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना, अंतर्गत (०१) (१७) आश्रमशाळांचे बांधकाम (४२२५ ११०९), ५३- मोठी बांधकामे या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०१९-२० या वर्षाकरीता रु. १६५.०० कोटी इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत असुन 
वित्त विभागाने विहीत केलेल्या go टक्के निधी वितरण मर्यादेत रु.९९.०० कोटी इतका निधी 
वितरणासाठी सद्यस्थितीत उपलब्ध आहे. त्यापैकी संदर्भाधीन क्र.३ व ४ येथील आदेशान्वये यापुर्वी 
९४.८१ कोटी निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 

आश्रमशाळेच्या बांधकामाकरीता उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. ५ येथील निधी मागणी प्रस्तावास 
अनुसरुन पुनर्विनियाजनाद्वारे सन २०१९-२० या वर्षातील अर्थसंकल्पीत तरतुदीमधुन सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद केल्यानुसार ३१ कामांना रकाना ५ नुसार एकूण रु.२९०८.४१ लाख 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६/कार्यासन.६ 


इतका निधी खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंतासार्वजनिक बांधकाम 
(आदिवासी) मंडळ, नाशिक यांना (BEAMS) अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली वर वितरीत करण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे. 
(रु. लाखात) 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या सदर ज्ञापनाद्वारे 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 
a २ 3 | 
शकी अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक ३१ २९०८.४१ 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ , नाशिक. 
एकुण ३१ २९०८.४१ 
२. सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


Ee) 


) 


३. 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद ३१ कामांना 
प्रशासकीय /सुधारीत प्रशासकीय मान्यता रकमेच्या मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत 
दक्षता घ्यावी. 

सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल याची 
दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/ नागपुर यांचे 
मार्फत सदर बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची 
तपासणी करावी व वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची 
दक्षता घ्यावी. 

वितरीत करण्यात आलेला निधी दि.३१ मार्च, २०२० अखेर खर्च होणे आवश्‍यक आहे. 
सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित 
करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधील विहित केलेल्या अटी व 
शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


सदर झासन निर्णय संदर्भ क्र.१ व २ येथील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकान्वये 


विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६/कार्यासन.६ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१२८१५४०४३५४२४ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


८. 
र्‌. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ra vi n d fa Digitally signed by Ravindra Digambarro Aute 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Tribal Development Department, 
D bs b postalCode=400032, st=Maharashtra, 
| g a mM a rro 2.5.4.20=f05a691 3f9dee1 f453c9a1c5a89d8c4 
897737ba8e4acO0edf3f2c6e69e25f4108, 
A cn=Ravindra Digambarro Aute 
1 te Date: 2020.01.31 15:32:38 +05'30' 
(रविंद्र दि.औटे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई.. 
मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास,यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव,आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे. 


. प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, तळोदा/ नंदुरबार/ कळवण/ नाशिक/ राजुर/ शाहापुर/ डहाणू/ 


जव्हार . 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग,ठाणे/धुळे. 


१०.महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
११.अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/धुळे. 

१४.वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 


१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६ /कार्यासन.६, दि.३१/०१/२०२० सोबतचे विवरणपत्र. 


कामाचे नाव 


प्रशासकीय 
मान्यता 
किंमत 


माहे मार्च 
२०१९ 
पर्यंत खर्च 


सदर शा.नि.द्वारे 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला 
निधी 


अधीक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम(आदिवासी) मंडळ ,नाशिक 


कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम,धुळे 


(रु. लाखात) 


शासकीय आश्रमशाळा राणीपुर ता तळोदा 
जि नंदुरबार येथे मुलांचे वसतीगृह बांधकाम 


४९८.०२ 


२८९.९९ 


— 


शासकीय आश्रमशाळा होराफळी येथे 
शालेय इमारत व मुलांचे वसतीगृहाचे 
बांधकाम 


994.9% 


994,00 


९० 


शासकीय आश्रमशाळा BRAS येथे शालेय 
इमारत बांधकाम 


८०७.७२ 


५४५.१८ 


शासकीय आश्रमशाळा हरणबारी ता.सटाणा 
जि.नाशिक येथील मुलींचे वसतिगृह 
बांधकाम. 


९०३.५९ 


७५.६४ 


क 


शासकीय आश्रमशाळा भीळवाड ता.सटाणा 
जि.नाशिक येथील मुलींचे वसतिगृह 
बांधकाम. 


९०२.५१ 


४७.५९ 


क 


शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा माणी 
ता.सुरगाणा जि.नाशिक येथील मुलींचे 
वसतिगृह बांधकाम. 


९१२३.१८ 


५०.२९ 


२२५ 


शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा कनाशी 
ता.कळवण जि.नाशिक येथील मुलींचे 
वसतिगृह बांधकाम. 


९१३.१८ 


४७.३५ 


4o 


शासकोय आश्रमशाळा भगदरी येथे मुलींचे 
वसतीगृह बांधकाम करणे ता. अक्कलकुवा 
जि.नंदुरबार 


८२०.६९ 


५७.२३ 


4o 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६/कार्यासन.६ 


अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय | माहे मार्च | सदर शा.नि.द्वारे 
मान्यता २०१९ । वितरीत करण्यात 
किंमत । पर्यंतखर्च | येत असलेला 
निधी 

९ | शासकोयआश्रमशाळा भगदरी येथे मुलांचे ८३.५६ 30,00 ह 
वसतीगृह बांधकाम करणे ता.अक्कलकुवा 
जि.नंदुरबार 

|) MAH आश्रमशाळा डाब येथे मुलींचे ८२०.६९ | १००.१० ioe 
वसतीगृह बांधणे ता अक्कलकुवा . जि 
नंदुरबार 

पि १ | शासकोय आश्रमशाळा तालंबा येथे मुलींचे ८१३.५८ | १००.७३ विव 
वसतीगृह तळोदा जि. नंदुरबार 

१२ | शासकोय आश्रमशाळा मांडवी येथे मुलींचे ८१३.५८ १००.१४ १००.०० 
वसतीगृह बांधणे तळोदा जि नंदुरबार 

१३ | शासकीय आश्रमशाळा लोभाणी येथे मुलींचे | ८१३.५८ १००.०४ १००.०७ 
वसतीगृह बांधणे तळोदा जि. नंदुरबार 

१४ | शासकोय आश्रमशाळा तोरणमाळ येथे ५६२.५४ ९९८७७ 199,00 
शिक्षक व कर्मचारी निवास्थान बांधणे 
ता. धडगांव जि.नंदुरबार 

१५ | शासकीय आश्रमशाळा अलिविहीर येथे ८२०.६९ १००.५४ १००.०० 
मुलींचे वसतीगृह बांधणे ता. अक्कलकुवा 
जि नंदुरबार 

१६ | शासकोय आश्रमशाळा मोरंबा येथे मुलींच्या | ८२०.६९ । १००.१९ गवळ लश 
वसतीगृहाचे बांधकाम करणे ता. 
अक्कलकुवा जि. नंदुरबार 

१७ | शासकीय आश्रमशाळा खडको येथे मुलींचे । १४१६.३३ | १५२.८४ 198.00 
वसतीगृह बांधणे ता. नंदुरबार जि नंदुरबार 

१८ | शासकोय आश्रमशाळा खडकी येथे मुलांचे १४१६.३३ | १४९.१४ १००.०० 


वसतीगृह बांधणे ता . नवापुर जि.नंदुरबार 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६/कार्यासन.६ 


अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय | माहे मार्च | सदर शा.नि.द्वारे 
मान्यता २०१९ । वितरीत करण्यात 
किंमत । पर्यंतखर्च | येत असलेला 
निधी 

१९ | शासकोय आश्रमशाळा खडको येथे कर्मचारी | ७२६.२७ | ९०.०१ 0909० 
निवासस्थान बांधणे ता. नवापुर जि. 
नंदुरबार 

२० | शासकोय आश्रमशाळा लोय येथे शालेय ५४२.०२ ६६.९० क 
इमारतीचे बांधकाम करणे. ता.नंदुरबार जि. 
नंदुरबार 

२१ | शासकोय आश्रमशाळा खेकडा येथे मुलींचे १३७५.०७ ००.०० 199.99 
वसतीगृह बांधणे ता. नवापुर जि. नंदुरबार 

२२ | शासकोय आश्रमशाळा खेकडा येथे मुलांचे १३७५.०७ | 900.82 ॥०७०० 
वसतीगृह बांधणे ता. नवापुर जि. नंदुरबार 

२३ | शासकोय आश्रमशाळा मवेशी येथे मुलींचे ८९७.२३ ७२.०४ १०६९९ 
वसतीगृह-१ बांधणे ता. अकोले जि 
अहमदनगर 

२४ | शासकीय आश्रमशाळा Adah येथे मुलींचे ८९७.२३ BC १०७,०० 
वसतीगृह-२ बांधणे 

२५ | शासकोय आश्रमशाळा मवेशी येथे मुलांचे ८९९.०० ७२.०४ 109.00 
वसतीगृह-१ बांधणे ता. अकोले 
जि.अहमदनगर 

२६ | शासकोय आश्रमशाळा मवेशी येथे मुलांचे ८९९.०० ७२.०४ १००.०० 
वसतीगृह २ बांधणे ता. अकोले 
जि.अहमदनगर 

एकुण धुळे २३१९६.९४ | ३१५५.४२) २४६५.०० 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६/कार्यासन.६ 


अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय | माहेमार्च | सदर शा.नि.द्वारे 
मान्यता २०१९ | वितरीत करण्यात 
किंमत । पर्यंतखर्च | येत असलेला 
निधी 
कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम,ठाणे 

२७ । शासकीय आश्रमशाळा सासणे येथील ११५५.६८ ००.०० १२५.०० 
मुलींचे वसतिगृह बांधकाम 

२८ | शासकीय आश्रमशाळा पिसे (पडघा) शालेय । ८३९.६८ ००.०० १२५.०० 
इमारत बांधकाम 

२९ । शासकीय आश्रमशाळा तवा येथे आदिवासी ९८९.९२ ००.०० ७५.०० 
मुलींचे वसतिगृहाचे बांधकाम करणे ता. 
डहाणू FT UTTAR 

३० । शासकीय आश्रमशाळा आंबेसरी येथे ९९४.५३ | 00,00 (94.00 
आदिवासी मुलींचे वसतिगृहाचे बांधकाम 
करणे ता .डहाणू जि.पालघर 

३१ | शासकीय आश्रमझाळा मेढवण येथे १२९८.८८ ००.०० ४३.४१ 
आदिवासी मुलींचे वसतिगृहाचे बांधकाम 
करणे ता .जि.पाळलघर 
एकुण ठाणे ५२७८.६९ | 00.00 883.89 

एकुण २८४७५.६३  ३१५५.४२ २९०८.४१ 
Digitally signed by Ravindra Digambarro Aute 
Ravin d ta cota १. ieee ee 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89d8c4897 


D | g a aa) ba rro A ute 737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, cn=Ravindra 


Digambarro Aute 
Date: 2020.01.31 15:34:03 +05'30" 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


